राज्यातील यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात सवलत 
दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य (समायोजनाने) सन २०२३-२४ 
(लेखाशिर्ष २८०१५५८१) 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निधीवी-२०२३/प्र.क.४६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 
संदर्भ :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२/०४/२०२३. 
२) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु. अ.(वा)/शासन/मागणी/सवलत(95९)/००९७५३,दि. 39 मार्च,२०२३. 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टॅरिफ-२०२३/प्र.क्र.८९/ऊर्जा-३, दि.२५/०९/२०२३. 
४) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु. अ.(वा)/शासन/मागणी/अर्थसंकल्पिय निधी/०२५८५९,दि. २९/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीला वीज दरात सवलत 
देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वितरण कंपनीस केली जाते. वितरण कंपन्यांना यंत्रमाग ग्राहकांना वीज 
सवलतीसाठी सन २०२३-२४ करिता लेखाशिर्ष २८०१५५८१ खाली रु.७००.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार रक्‍कम रु.४०२.३६ कोटी इतका निधी महावितरणला 
समायोजनाने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित केलेल्या 
रु. ७००.०० कोटी रक्कमेपैकी रु. ४०२.३६ कोटी (रुपये चारशे दोन कोटी छत्तीस लाख फक्त) रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, of पारेषण व वितरण, १०४, वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदर सवलत (सर्वसाधारण) 
(२८०१५५८१), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. WARIS वितरीत करावयाची रक्‍कम रु. ४०२.३६ कोटी (रुपये चारशे दोन कोटी छत्तीस लाख फक्त) 
महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे असलेल्या 


a 


VEDA वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

१) | वित्तीय वर्षे २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | ४०२, ३६,००,०००/- | ००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ वीजेचा 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित वापर व विक्री यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
करावयाची रक्‍्कम(अंदाजित डिसेंबर, २०२२ ते विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ खालील 
मार्च,२०२३) जमा रक्कमा (००४३००९२) 
(१०३६,८५,००,००० -y02,3§,00,000= 
६३४.४९ बाकी) 

एकूण ४०२,३६,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२३/प्र.क.४६/ऊर्जा-३ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु.४०२.३६ कोटी (रुपये चारशे दोन कोटी छत्तीस लाख फक्त) चे 
पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 
असल्याने रु. ४०२.३६ कोटी (रुपये चारशे दोन कोटी छत्तीस लाख फक्त)सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू 
नये. 
नी शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ च्या परिपत्रकातील सोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच अनुक्रमांक १ ते ८ मधील अटीं लागू होत नसल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
७. या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक क्र.१८६/२०२३/व्यय-१६,दि.२१/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार सदर निधी समायोजनाने वितरित करण्यात येत आहे. 
८. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१००६१३००३११११० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने 

DR. GAURI RAKESH eee nous excr mo 


5.4.20=1fb6342b2e5 18b7b62c5e7677 12798f4bed2e7 46f3e27ba3a43ef40e20 


१8979, postalCode=400032, harasht 


PATIL Someta 
( डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई 
. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
.महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 
. after व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
. उप सचिव,(अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. निवड नस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


<० ३ 6 द का 2८ Wwe 


AN NN NnNnN Nn NH NW YW 
० OK} 6७ MF K WA LY ०0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


